राज्यातील प्रमुख पिकांवरील कीड व 
रोगांच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कीड-रोग 
सर्वेक्षण व सल्ला योजनेच्या (क्रॉपसॅप) 
अंमलबजावणीसाठी रु.१५ कोटी इतका 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी-२०२४/प्र.क्र.१३७/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ११ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- 
१. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५.०७.२०२४ 
२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. किरोनी-२०२४/प्र.क्र.१३७/११-अ, दि.३०.०७.२०२४ 
३. संचालक (वि. व प्र), कृषि आयुक्तालय पुणे यांचे पत्र जा. क्र./विप्र-७/क्रॉंपसॅप २४-२५/ 
प्र.क्र. ३ /प्र.प्रस्ताव/र-३४२/२०२४, दि.२.८.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला 
(क्रॉपसॅप) योजना राबविण्यासाठी सन २०२४-२५ मध्ये रु.२५.०० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास संदर्भ क्र. (२) 
अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संचालक(वि. व प्र, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ 
क्रं. (३) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन प्रस्तुत योजनेअंतर्गत रु.१५ कोटी इतका निधी वितरत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२४-२५ मध्ये सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस, तसेच, फळपिके 
आंबा, डाळींब, केळी, मोसंबी, संत्रा, चिक्कू, काजू, भेंडी व टोमॅटो या प्रमुख पिकांवरील कीड व रोगाच्या 
व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने राबविण्यात येणाऱ्या पिकांवरील कीड-रोग सर्वेक्षण व सल्ला (क्रॉपसॅप) योजनेअंतर्गत 
रु.१५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सन २०२४-२५ मध्ये क्रॉपसॅप योजनेची अंमलबजावणीसाठीचा खर्च पुढील लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२४-२५ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 


मागणी क्र. डी-३ 

२४०१, पीक संवर्धन, 

१०२-अन्नधान्यपीके, (००) (३०) पिकावरील कीड-रोग सवक्षेण व सल्ला प्रकल्प 
(२४०१ ९२४२) राज्य योजना, ३३-अर्थसहाय्य 


शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी-२०२४/प्र.क्र.१३७/११-ओ 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी संदर्भ क्र. (2) येथील शासन निर्णयातील 
तरतूदी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रके यांच्या अधिन राहुन खर्च 
करण्याची तसेच वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत खर्च करण्याची जबाबदारी 
आयुक्त (कृषि) यांची राहील. 


४. उपरोक्त प्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आयुक्त (कृषि) शासनास सादर करतील. 


५. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ, आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व आयुक्‍ताळलय स्तरावरील 
खर्चासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. तसेच, विभागीय कृषि सहसंचाळक स्तरावर विभागीय कृषि सहसंचालक कार्यालयातील 
ळेखाधिकारी, जिल्हा स्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभाग स्तरावर उपविभागीय कृषि 
अधिकारी व तालुका स्तरावर तालुका कृषि अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत 
करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तुत शासन निर्णय, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने त्यांचे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक अनुक्रमे 
अनौसं. संदर्भ क्रमांक ४०६/का.१४३१, दि.८.८.२०२४ व अनौसं. संदर्भ क्रमांक २६८/२०२४/व्यय-१, 
दि.२१.८.२०२४ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०२४०९१११७३१३५१७०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1 297fd 1 e8bda9b459f8 


5f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AESCBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CBO 
M A D ) H AV p A ग | | AEGEDSC1E544834901 19EE0456AD, cn=PRATIBHA MADHAV 
PATIL 


Date: 2024.09.11 17:32:38 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानिपरषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
¢ 
8 


. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः किरोनी-२०२४/प्र.क्र.१३७/११-ओ 


१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 

११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल,शिवाजीनगर,पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१४. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प -३), मंत्रालय, मुंबई 

२१. निवड नस्ती ११-अ. 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


